राज्यातील कारागृहात काऊंन्सिलर नेमणे 
व कायदेविषयक सहाय्य पुरवणे यानुषंगाने 
कामकाजाची रुपरेषा ठरवणे याकरीता 
समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४ पुर्नबांधणी क्र. ५९/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 3 मार्च, २०१६ 


शासन निर्णय:- 

कारागृहातील बंद्यांना कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती व्हावी/सहाय्य मिळावे या दृष्टीने 
राज्यातील कारागृहात काऊंन्सिळर नेमणेबाबत प्रयास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर प्रधान सचिव 
(अपील व सुरक्षा )यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दि. १७.१०.२०१५ व दि. १०.२.२०१६ च्या बैठकीत 
निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यासंदर्भात प्रयास संस्थेच्या शिफारशीसंदर्भात शासनाने केलेल्या 
कार्यवाहीबाबत मा. उच्च न्यायालयाने स्वंयप्रेरणेने (on its own motion) जनहित याचिका क्र. 
१०७/२०१४ दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये देखील राज्यातील कारागृहात काऊंन्सिलर नेमणे हा 
मुद्दा अंतर्भुत आहे.या शिफारशीच्या अनुषंगाने कारागृहात काऊंन्सिळर नेमणेबाबतच्या 
कामकाजाची रुपरेषा ठरविण्याकरीता खालीलप्रमाणे समितीचे गठन करण्यात येत आहे:- 


१. डॉ भूषणकुमार उपाध्याय -अध्यक्ष 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे 

२. श्री. ज.ल.पावरा - Uae 
उपसचिव, गृह विभाग 

२. श्रीम. स्वाती साठे -सदस्य 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मु )पुणे 

३. श्री विजय राघवन - सदस्य 


प्रकल्प संचालक, प्रयास 
४. डॉ आनंद बंग 


सल्लागार, टाटा ट्रस्ट - सदस्य 

५. श्री आर व्यंकटरामानन - सदस्य 
कार्यकारी विश्वस्त, टाटा ट्रस्ट 

६. श्रीम न्युरीथ दिवेकर - सदस्य 


सीनीअर प्रोग्रामींग ऑफीसर, टाटा ट्रस्ट 
वरील समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 


१. करार पध्दतीने कारागृहात काऊंन्सिलर व समाजसेवक म्हणून टाटा ट्रस्ट्र मार्फत नियुक्‍ती 
करिता टाटा ट्रस्ट व राज्य शासन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार (॥0(॥ )मधील अटी व शार्ती निश्चित 
करुन त्याबाबत शासनास शिफारस करणे , तसेच सदर नियुक्‍्त्यांचे कामकाज सुलभतेने 
होण्याच्या दृष्टीने शासनास उपाययोजना सुचविणे 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४ पुर्नबांधणी क्र. ५९/तुरुंग-२ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१६०३०४११२६०३६६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Jaysing L CN eaeneo 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pawara eines 
(ST. ल. पावरा) 
उपसचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
सर्व समिती सदस्य 

प्रकल्प संचालक , प्रयास 

टाटा फाऊंडेशन 

अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (अ व सु.)यांचे स्वीय सहायक 

तुरुंग-१ गृह विभाग, मंत्रालय 

तुरुंग-३ गृह विभाग, मंत्रालय 

निवडनस्ती, (तुरुंग-२) 


०८ WwW AD -5 


o~ 
«> 
र्ण 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


